मागणी क्र.व्ही-३ (कार्यक्रमांतर्गत ) 

प्रधान लेखाशिर्ष “४४२५, सहकारावरील 
भांडवली खर्च”, “४४३५ इतर कृषीविषयक 
कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च” 

सन २०२२-२३ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.१९/२३/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २४ मार्च, २०२३ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांक शासन ज्ञापन क्र आसुअ.-२२२३/प्र.क्र.१६/२०२३/१७स दि.१७.३.२०२३ 


शासन निर्णय- 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-३,*४४२५, सहकारावरील 
भांडवली खर्च, या प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींमधून पुनर्वियोजन 
करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०२२-२३ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “४४३५ इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील भांडवली 
खर्च,” (कार्यक्रमांतर्गत) मधील रु.७२४१.९९ लाख (अक्षरी रुपये बाहत्तर कोटी एकेचाळीस लाख नव्यान्नव 
हजार फक्त) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -१ मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रधान लेखाशिर्ष “४४२५, 
सहकारावरील भांडवली खर्च” (कार्यक्रमांतर्गत) मधीळ सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -२ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार या योजनांसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधीळ परिच्छेद 
१६२,१६३,१६४,अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व मा. अ.मु.स. (सहकार व पणन) 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१८३२०५०७०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SEEMA BABANRAO - 


JADHAV उ: tn 
(सी. ब. जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१.मा.मंत्री /राज्यमंत्री (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग),मंत्रालय,मुंबई, यांचे स्वीय 
सहायक 


२.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक 

३. मा.अ.मु.स. (सहकार व पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. CASH WOM संचाळनालय,पुणे 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२३/प्र.क्र.१९/२३/१७स 


८.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
९ सह सचिव/उप सचिव (कार्यासन-२१स/१८स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग, मुंबई ३२. 
१० अवरसचिव/कार्यासनअधिकारी(कार्यासन-२१स/१८स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 
११ वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 
१२ कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व FANT, Fay ३२. 
१३ निवडनस्ती का.क्र. (१७स) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२३२३/(प्रक्र.१९/२०२३)९ ७स/दि.२४.०३.२०२३ 
मागणी क्रमांक व्ही-३ प्रधान लेखाशिर्ष : ४४ ३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरील भांडवली खर्च,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०२२-२३ (बजा)(-)विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(रु.लाखात) 


ee 


मंचिग tie घटकांतर्गत निवड एकुण ३० झालेल्या 
उपप्रकल्पापेको प्रत्यक्षात १६ उपप्रकल्पांचे DPR व 
आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्याने तसेच Civil 
Work: अंतर्गत कच्च्या उपकरणांच्या व मालाच्या 
इंधनांच्या किंमतो वाढल्यामूळे झाल्याने तसेच कोव्हीड 
मुळे उपकरणांचा वेळेत पुरवठा न झाल्याने कामकाज 
पूर्ण करण्यास वाढोब कालावधी लागणार असल्याने ब 


0 


नंतरची होणारी 


स्व सन २०२२-२३ 


अर्थसंकल्पिय अंदाज किंबा पुरक 
४४२३५. इतर कृषिविषयक कार्यक्रम य भांडवला 


विनियोजन 
खर्च,१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (००)(०१) आशियाई विकास बँक सहाय्यित LA}  १००७४.०० -६८४०.०० ३२३४.०० 
महाराष्ट्र अँग्रीबिझनेस नेटवर्कप्रकल्प (मॅग्नेट)(राज्य हिस्सा 
३०%) (डड ३५ ००डट)-५४ गुंतवणुका 
था[.घटकांतर्गत निधी खर्च करता न आल्याने संभाव्य 


४४३५, इतर कृषिविषयक कार्यक्रम यावरोल भाडवलो 
खर्च,१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (००) (०२) आशियाई विकास बँक सहाय्यित Aa] १५५२५.८८ -४०१.९९ १५१२३.८९ 
महाराष्ट्र अँग्रोबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मंग्नेट)(कॅंद्र हिस्सा बचत 
७०%) (४४३५ ००५७)५४ गुंतवणुका न 
Tala कायक्रम aa? el ___] settee] ont [ene 
विवरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक पुनार्ब-२३२३/प्र.क्र.१९/२०२ ३/१७स/दि.२४.०३.२०२३ 
मागणी क्रमांक व्ही-३,प्रधान लेखाशिर्ष :५ ४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०२ २-२३ (अधिक)(--) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना 


आशियाई विकास बँक 
सहाय्यित महाराष्ट्र अँग्री 


(रु.लाखात) 
सन २०२२-२३ 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा पुरक 


अत RSTO RNS, पमा.मा्च ९३ ०.०१ | योजनेअंतर्गत नावोन्यपुणं प्रकल्प/व्यवसाय 


७२४१.९९ ७२४२,०१ उभारणोसाठी भागभांडवली अंशदान देण्यासाठी 
रू.७२४२.०० लाख इतक्‍या निधोची आवश्यकता 
असल्याने आवश्यक जादा तरतूद 


महाराष्ट्र सहकार विकास 
महामंडळाला भाग भांडवली 
अंशदान 


(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रावरील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
(००)(०१)महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला भाग 
भांडवलो अंशदान (४४२५ ०७९ २) ३२ अंशदाने 


एकूण ४४९८- लह्कारवसल भाडवल रू ००२४1 5२० 


7-पवक्ष2०-०96/911517 0९5(५2022-239पुनर्विनियोजन 2022 "236पुनर्विनियोजन -2022-2023 Statement NOTE GR\All Reappro 2022-23 Statement 


